आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जनजाति 
क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने 
अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती 
व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत वितरण 
(लेखाशिर्ष 2224 ४११३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आसंप्रसं/संग्र/ 
का-५/श्री संत एकनाथ षष्ठी/२०२२-२३/१६६, दि.२३.०७.२०२३. 
३. आदिवासी विकास विभाग, AA पत्र क्र.मापप्र-२५२३/प्र.क्र.९०/का-५, 
दि.१७.०३.२०२३. 
४. आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.मापप्र-२५२२/प्र.क्र. २०४/का-०५. 
प्रस्तावना : - 


श्री संत एकनाथ महाराज षष्ठी निमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या स्मरणिकेमध्ये आदिवासी 
विकास विभागामार्फत जाहिरात देण्यास संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन पत्रान्वये मान्यता देण्यात 
आली होती. सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून सदर जाहिरातीचे रु.१०.०० लाख देयक 
अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेत निधी 
वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. ४ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास मिळालेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशिर्ष २२२५ - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण याखाली जनजाती क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती व प्रसिध्दी या योजनेसाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पित 
तरतुदींतून रु.१०.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट सन २०२३-२४ करीता या शासन 
अर्थसंकल्पित निधी | निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
ae See ae. 3 PB षु 
जनजाति क्षेत्र २६, जाहिरात 
उपयोजनेखाली नव्याने | २२२५४११३ | व प्रसिध्दी २१००.०० १०.०० 


अंमलबजावणी करण्यात 
आलेल्या योजनांची 
विविध माध्यमांमार्फत 
माहिती व प्रसिध्दी 


२. उपरोक्तप्रमाणे रु.१०.०० लाख (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) इतका निधी संबधित नियंत्रक 


अधिकारी, आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 


(BEAMS) वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत 


निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च 


करावा. 


४. सदर शासन निर्णान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 


यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 


तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन 


परिपत्रकातील तरतुदींन्वये व प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१७५७०९५०२४ असा आहे. हा ATCT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


RAJENDRA ८४४ 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ — 7 आदेझ्ञानुसार —_ DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महाराष्ट्राचे Us यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 0000000 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8 
D EVA RA M a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
rialNumber=F617DED8E7 182679ED107E63511 


sel 
160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.09.15 16:36:26 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
५. कक्ष अधिकारी (कार्या-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


